केंद्रियमाहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ 
शासकीय माहिती अधिकारी /सहायक शासकीय 
माहिती अधिकारी तसेच "अपीलीय प्राधिकारी" 
पदनिर्देशित करण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (RAH) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक -केंमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०६/५, 
दिनांक १८.६.२००५ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक -केंमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०६/५, 
दिनांक ०६.८.२००५ 
3) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक-माअअ-२००५/(५४/२००५, )आ (IHN), 
दिनांक ३१.८.२००५ 
४) शासन शुध्दीपत्रक , जलसंपदा विभाग क्रमांक-माअअ-२००५/(५४/२००५) आ (रवका), 
दिनांक ३.१०.२००५ 
५) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक -माअअ-२००५/(५४/२००५)/आ (IHN), 
दिनांक २१.०१.२००६ 
६) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक : मामअ-२०१०/४६/२०१०/आ (LAPT), 
दिनांक १८.११.२०१० 
प्रस्तावना : 
संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागातील (खुद्द) "सहायक जन माहिती 
अधिकारी", " राज्य जन माहिती अधिकारी" आणि "अपिलीय प्राधिकारी" घोषित करण्यात आले आहेत. 
तथापि सद्यस्थितीत उपरोक्‍त "सहायक जन माहिती अधिकारी", "राज्य जन माहिती अधिकारी" आणि 
"अपिलीय प्राधिकारी" यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या कार्यासनांच्या पर्यवेक्षकीय कार्यभारात बदल 
झालेला आहे. तसेच जलसंपदा विभागाची पुर्नरचना झाल्यामुळे काही कार्यासने व्यपगत झाली आहेत. 
तसेच काही कार्यासने नव्याने निर्माण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर "सहायक जन माहिती अधिकारी", 
"राज्य जन माहिती अधिकारी" आणि "अपिलीय प्राधिकारी" यांना नव्याने घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर सोबतच्या WATER जलसंपदा विभागातील (खुद्द) "सहायक जन 
माहिती अधिकारी", "राज्य जन माहिती अधिकारी" आणि "अपीलीय प्राधिकारी" घोषित करण्यात येत 
आहेत. 


सदर "सहायक जन माहिती अधिकारी", "राज्य जन माहिती अधिकारी" आणि "अपिलीय 
प्राधिकारी" यांनी केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ATASI-20 98/33/20 98/3 (रवक) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१५२०२९५१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Vinayak Vishwanath Lawate 


. 
Water R Department, 
| naya |Code=400032, st=Mahi 
2.5.4,20=eb6eSbc7ae 1 Oae9ecaa376fe7 34f5ee18589f6a42c0c82108b047be5703 
diaf: 
INumber=81 fd2869906a1aeee21da3eSd50989daa0357 1d84025e4321bc9F 
IS hwa n a h aWa e 87546c02a1, cn=Vinayak Vishwanath Lawate 
2019.03.29 11:54:20 +05'30 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , उपमुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह सचिव, मा.मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
६. मुख्य माहिती आयुक्‍त व सर्व माहिती आयुक्तांचे कार्यालय 
७. प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रबंधक उच्च UAHA, Ao शाखा, मुंबई * 
९. प्रबंधक उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई * 
१०. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई * 
११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई * 
१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई * 
१३. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई* 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद) मुंबई* 
१५. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई* 
१६. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१७. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१८. प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. सचिव (लाभक्षेत्र विकास) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. सचिव (प्रकल्प समन्वय) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त खालील सर्व कार्यकारी संचालक 
२३. महासंचालक, मेरी/ अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालय, नाशिक 
२४. सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 
२५. सर्व सह सचिव /उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. सर्व अवर सचिव /सर्व कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-५) मंत्रालय, मुंबई 
प्रत :- आ (रवक]) कार्यासन संग्रहार्थ 


~ 


पृष्ठ ६ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (रवका) 


शासन आदर क्रमाक : मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (रवक]) ,॥दनाक २८ मार्च, २०१९ च सहपत्र आदेशा क्रमांक : मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (रवक]) ,दिनांक २८ मार्च, २०१९ चे सहपत्र 


अ.क्र सहायक जन संबंधित जन माहिती अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी 
माहिती अधिकारी | कार्यासन / दुरध्वनी 
पदनाम विस्तार क्रमांक पदनाम / पत्ता / दुरध्वनी पदनाम / पत्ता / दुरध्वनी 
sa 2 3 8 4 
दि कक्ष अधिकारी | आस्थापना (मंत्रालय) 
दु.क्र.२२७९ ३३९८ अवर सचिव (गृ.व्य.), 
२। कक्षअधिकारी नोंदणी शाखा जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र.२२७९ ३२५३ मुंबई.४०० ०३२ 
3 कक्ष अधिकारी रोख शाखा दु.क्र.२२८२ १७५१ 
दु.क्र.२२८२२२९१ सह सचिव/उप सचिव (सेवा) 
छु कक्ष अधिकारी संगणक कक्ष जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र.२२०२ ९१२० मुंबई. ४०० ०३२ 
५॥ कक्षअधिकारी | आस्थापना (वर्ग-१) अवर सचिव (सेवा), दु.क-२२०२-५)र२ 
दु.क्र.२२७९ ४१५० | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
६ | कक्षअधिकारी गोपनीय मुंबई.४०० ०३२ 
दु.क्र.२२७९ ३३०६ दु.क्र.२२०२ ४३३० 
9 कक्ष अधिकारी | आस्थापना (प्रशिक्षण) 
दु.क्र.२२७९ ३०५६ 
८ कक्ष अधिकारी । आस्थापना (पुनर्रचना) 
दू.क्र.२२०२ ४३२८ 
९ कक्ष अधिकारी | आस्थापना (रवका) अवर सचिव '्षे.प्र.), 
दु.क्र.२२०२ ३०१४ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र. २२०२३५९४ 
= कक्ष अधिकारी आस्थापना (सं.नि.) अवर सचिव (सं.नि.), 
दु.क्र.२२७९ ४१५४ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
| १ कक्ष अधिकारी आस्थापना (वर्ग-२) मुंबई.४०० ०३२. 
दु.क्र.२२७९ ४१४५ दु.क्र. २२८२९२९७ सह सचिव/उप सचिव (HAT), 
१२ कक्ष अधिकारी आस्थापना 'क्षे.प्र.) अवर सचिव (क्षे.प्र.), जलसंपदा विभाग, 
दु.क्र.२२७९ ३०५५ । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब मंत्रालय, मुंबई. Yoo ०३२ 
Yoo ०३२. दु.क्र. २२०२९१२३ 
दु.क्र.२२०२३५९४ 
१३ कक्ष अधिकारी आस्थापना (शा.अ.) अवर सचिव (राकसे), 


दु.क्र.२२७९३०६१ 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (रवका) 


१४ कक्ष अधिकारी | आस्थापना (स.अ.श्रे-२) मुंबई. ४०० ०३२. 
दु.क्र. २२७९ ३७१९ दु.क्र. २२०२ ४३३६ 
१५ कक्षअधिकारी दक्षता-१ अवर सचिव (दक्षता), 
दु.क्र. २२७९ ३०५७ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
१६। कक्ष अधिकारी दक्षता-२ मुंबई. ४०० ०३२. 
दु.क्र.२२७९३०५७ दु.क्र.२२०२ ४३७९ 
१७ कक्ष अधिकारी दक्षता-३ 
दु.क्र. २२७९ ४१४७ सह सचिव/उप सचिव 
9¢| कक्ष अधिकारी आस्थापना (कामगार) अवर सचिव (कामगार), (आस्थापना), 
दु.क्र.२२७९ ३२७६ । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. मुंबई. ४०० ०३२. 
दु.क्र. २२०२३५९४ दु.क्र. २२०२ ५२०४ 
१९ कक्ष अधिकारी आस्थापना (तांत्रिक) अवर सचिव (आस्था), 
दु.क्र. २२७९ ३२८९ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
20, कक्ष अधिकारी 'आस्थापना(अतांत्रिक) मुंबई ४०० ०३२ 
दु.क्र. २२७९ ३२८९ विस्तार क्र. २२८७०७८० 
२१५ कक्षअधिकारी | अर्थसंकल्प -१ अवर सचिव (अर्थसंकल्प), आंतर वित्तीय सल्लागार व सह 
दु.क्र. २२७९ ३४४७ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय)  सचिव/उप सचिव, 
22| कक्षअधिकारी । अर्थसंकल्प -2 मुंबई. ४०० ०३२ जलसंपदा विभाग, 
दु.क्र. २२७९ ३४४७ दु.क्र. २२०२ ०७८० मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 
23| कक्षअधिकारी लेखा परीक्षा सहायक संचालक (लेखा), G-P. २२०२ ९२८२ 
दु.क्र. २२७९ ४१५९ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
२४ कक्षअधिकारी लेखा शाखा मुंबई. ४०० ०३२ 
GP. 2A ६३३६ विस्तार क्र. २२८७०७८० 
Q4| कक्षअधिकारी समिती 
दु.क्र. २२७९ ३३३६ 
२६ कक्ष अधिकारी | सिंचन व्यवस्थापन अवर सचिव (सि.व्य.कामे), 
(कामे) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२७९ ३५७४ मुंबई. ४०० ०३२ उप सचिव (सि.व्य.) 
दु.क्र.२२०२९११२ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. 
20; कक्ष अधिकारी | सिंचन व्यवस्थापन | अवर सचिव (सि.व्य. महसूल) मुंबई. ४०० ०३२ 
(महसूल) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, दु.क्र.२२०२ ७८९५ 


GP. २२७९ ४०६८ 


मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र. २२८२९१०३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (रवका) 


२८ कक्ष अधिकारी | सिंचन व्यवस्थापन अवर सचिव (सि.व्य.धो), 
(धोरण) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२७९ ४१६१ मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र. २२८२९१०३ 
२९ कक्ष अधिकारी | सिंचन व्यवस्थापन सहसंचालक, (सांख्यिकी), 
(सांख्यिकी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दु.क्र. २२०२५४४६ मुंबई. ४०० ०३२ 
दु.क्र.२२०२५४४६ 
३०| कक्षअधिकारी | लाभक्षेत्र विकास अवर सचिव (लाक्षेवि), उप सचिव (लाक्षेवि) 
(आस्थापना) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
दु.क्र. २२७९ ४१६० मुंबई ४०० ०३२ मुंबई.४०० ०३२ 
39| कक्ष अधिकारी लाभक्षेत्र विकास दु.क्र. २२०२ ५२५७ दु.क्र. २२०२ ३०९६ 
(कामे) 
दु.क्र.२२७९ ४१६० 
३२ | कक्ष अधिकारी मोठे प्रकल्प - १ अवर सचिव (मो.प्र.१) 
दू.क्र.२२७९ ३८८९ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई उप सचिव (मो.प्र.१) 
दू.क्र. २२०२४३३७ जलसंपदा विभाग मंत्रालय, 
३३ | कक्षअधिकारी यांत्रिकी अवर सचिव (यांत्रिकी) मुंबई- ४०० ०३२ 
दू.क्र. २२७९४१४८ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, दू.क्र.२२०२ ८१४८ 
मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र. २२०२२६१० 
३४ | कक्ष अधिकारी मोठे प्रकल्प - 2 अवर सचिव (मो.प्र.२) उप सचिव (मो.प्र.२) 
दू.क्र.२२७९ ४१४९ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय , | जलसंपदा विभाग मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ मुंबई- ४०० ०३२ 
दू.क्र. २२०४ ७८८२ दू.क्र. २२०२ ७०३७ 
३५ कक्ष अधिकारी मध्यम प्रकल्प अवर सचिव (म.प्र.) 
दु.क्र.२२७९ ४१५५ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र.२२०४ ७८८२ 
३६ कक्ष अधिकारी लघु पाटबंधारे अवर सचिव (ल.पा.) 
दू.क्र.२२७९ ४१५८ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 


दू.क्र.२२७९ ४०६६ 


उप सचिव (ल.पा.) 
जलसंपदा विभाग मंत्रालय, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामअ-२०१९/३३/२०१९/आ (रवका) 


३७ कक्ष अधिकारी खारभूमी अवर सचिव (खारभूमी) मुंबई ४०० ०३२ 
दू.क्र.२२७९ ३५७६ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, दू.क्र. २२०२ ५३१५ 
मुंबई-४०० ०३२ 
दू.क्र. २२७९ ४०६६ 
३८ कक्ष अधिकारी नियोजन व अवर सचिव (निवसं-१) उप सचिव (निवंस) 
संनियंत्रण-१ । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, | जलसंपदा विभाग मंत्रालय, 
दू.क्र.२२७९ ४०६४ मुंबई मुंबई ४०० ०३२ 
विस्तार क्र.२२७९ ३३८१ दू.क्र. २२०२ १२३७ 
३९ | कक्ष अधिकारी नियोजन व अवर सचिव (निवसं-२) 
संनियंत्रण-२ । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
दू.क्र.२२७९ ४१५१ मुंबई 
विस्तार क्र. २२७९ ४१५१ 
vo | कक्षअधिकारी | जलसंपत्ती अन्वेषण उप सचिव (जसं) 
दू.क्र. २२७९ ४१७१ | अवर सचिव (जलसंपत्ती) | जलसंपदा विभाग मंत्रालय, 
४१ | कक्ष अधिकारी | जलसंपत्ती नियोजन) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दू.क्र. २२७९ ३११७ मुंबई दू.क्र. २२०२ ६७२० 
४२ । कक्ष अधिकारी | जलसंपत्ती आस्थापना दू.क्र.२२७९ ३१२० 
दू.क्र. २२७९ ३१५१ 
४३ कक्ष अधिकारी जलविद्युत अवर सचिव (जवि) उप सचिव (जवि) 
दू.क्र.२२७९ ४१६२ | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
४४ । कक्ष अधिकारी | जलसंपदा (धोरण) मुंबई मुंबई-४०० ०३२ 


दू.क्र.२२७९ ४१६२ 


दू.क्र.२२७९ ३१२१ 


दू.क्र.२२०२ ७२७० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


